आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षाकरिता “औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेचा विस्तार करणे” या योजनेखाली 
निधी वितरीत करण्याबाबत . 

(लेखाशिर्ष २२३० ६०७४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.०८ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - २५ मार्च, २०१९. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.२.०४.२०१८ व दि.२५.०१.२०१९ 
२) कौशल्य विकास व उद्योजगता विभाग नस्ती क्र. मंजुरी-२६११/२०१८/प्र.क्र.१०७/व्यशि-२. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी उपयोजनांतर्गत मागणी क्र.टी-५, २२३०- कामगार व सेवायोजन, ०३-प्रशिक्षण, ७९६- जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०९) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था -कारागीर व 
पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण विस्तार (२२३० ६०७४ ) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ करीता रु. १५१.०० लाख 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाज अंतिम करण्यात आलेले आहेत. 

कौशल्य विकास व उद्योजगता विभागाने संदर्भीत वाचा क्र.२ येथे नमूद नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार 
उपरोक्त योजनेसाठी (०१) (०९) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था -कारागीर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण विस्तार (२२३० 
६०७४) या लेखाशिर्षाखाली बाब क्रमांक ११- दशांतर्गत प्रवास भत्ता करीता रु.२८.०० लाख, बाब क्रमांक १३- 
कार्यालयीन खर्चाकरीता रु. २४.०० लाख, बाब क्रमांक २१- पुरवठा व सामग्री करीता रु. ४४.०० लाख व बाब क्रमांक 
३४- शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतनाकरीता रु.५५.०० लाख असे एकुण रु.१५१.०० लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी, 
एक्कावन्न लाख फक्त ) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजगता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. विभागप्रमुख / नियंत्रण 
अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार सदर निधी याच 
वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच शासन पत्र आदिवासी विकास विभाग क्रमांक अशाझ्ा २०११/ प्र.क्र. 
५९ / का.११, दि. १९ जानेवारी, २०१२ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय 
अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आदिवासी विकास 
विभाग व कौडल्य विकास व उद्योजगता विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना 
देण्यात यावी. 


३. विभाग प्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल 
याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाळा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर 
होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत 
सविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


५. उपरोक्त आदेश संदर्भ क्र. १ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१८१२०१३३८९२४असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravi al d ta Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a mM ba (fa (0 o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A ute Date: 2019.03.25 11:41:05 +05'30' 
रविंद्र औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


प्रधान सचिव, Hier विकास व उद्योजगता विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

प्र.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग (अर्थ-१९) / ( व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


०८ “७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


